महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) 
अधिनियमांतर्गत पुनरिक्षण समिती व 
विभागीय शुल्क नियामक समिती गठित 
केल्याबाबत प्रसिध्दी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: न्यायाप्र -२०२१/प्र.क्र.९२/२१/एसएम ६ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ जुलै, २०२१ 


-: परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम , २०११ मधील कलम ११ च्या 
पोटकलम (१) नुसार शासन अधिसुचना क्र. शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७/१९/एसएम ६, दिनांक २० 
फेब्रुवारी २०२० अन्वये श्री ए.एम.ढवळे , माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय यांच्या अध्यक्षतेखाली 
पुनरिक्षण समिती गठित करण्यात आली असुन शासन अधिसुचना क्र. शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७ 
(भाग- १)/१९/एसएम ६, दिनांक ७ जून २०२१ अन्वये सदर पुनरिक्षण समितीमध्ये सनदी लेखापाल 
व सेवा निवृत्त शिक्षण संचालक यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे व याचबरोबर 
पुनरिक्षण समितीचे गठण पूर्ण झाले आहे. 


०२. तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ मधील कलम ७ च्या 
पोटकलम (१) नुसार शासन अधिसुचना क्र. शाशैशु-२०१९/प्र.क्र.५७ (भाग-१/१९/एसएम ६, 
दिनांक ७ जून २०२१ अन्वये मुंबई/ पूणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद या ५ विभागांसाठी विभागीय 
शुल्क नियामक समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. 


०३. वरील प्रमाणे गठित करण्यात आलेल्या पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक 
समितींच्या अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. या अनुषंगाने 
शासन पत्र क्र. शाशौ्ु-२०१९/प्र.क्र.५७ (भाग- १)/१९/एसएम ६, दिनांक ६ जुले २०२१ अन्वये सर्व 
समित्यांच्या पदसिध्द सदस्य सचिवांना समित्यांचे कामकाज तात्काळ सुरु करण्याबाबत सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 


०४. मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे दाखल जनहित याचिका क्र. १२५१६/२०२१, अतुल दत्तात्रय 
भातखळकर व इतर विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालयाने पूनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समिती यांचे सविस्तर पत्ते, ई - मेल व 
दूरध्वनी क्रमांकास व्यापक स्वरूपात शालेय शिक्षण विभागाच्या व सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांच्या संकेत 
स्थळावर, सर्व शाळांच्या संकेत स्थळावर व सूचना फलकांवर तसेच वर्तमान पत्रात प्रसिध्दी 
देण्याबाबत दिनांक ८ जुलै २०२१ रोजी निर्देश दिले असून या बाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
मा. उच्च न्यायालयास तात्काळ सादर करावयाचा आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र -२०२१/प्र.क्र.९२/२१/एसएम ६ 


०५. सबब पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समित्यांचा खालील नमुद तपशिल 
विभागाच्या सर्व संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा तसेच सर्व संबंधित विभागीय उपसंचालक व 
संबंधित शिक्षण अधिकारी यांनी सदर तपशिल संबंधित शाळेच्या संकेत स्थळावर व सूचना 
फलकावर प्रसिध्द करण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ करावी तसेच अन्य माध्यमातून या बाबतच्या 
तपशिलास व्यापक प्रसिध्दी देण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी व याबाबत केलेल्या 
कार्यवाहीचा कार्यपालन अहवाल संबधित कागदपत्रांसह शासनास न चुकता सादर करावा. 


(अ) पूनरिक्षण समिती 
अक्र. स्तर पत्ता व ई- मेल दूरध्वनी क्रमांक 
हिं राज्य स्तर, मुंबई जवाहर बालभवन, नेताजी सुभाष मार्ग, | (022) २३६३००८१/ 


चर्नी रोड (पश्चिम), मुंबई- ४००००४ २३६३००९०/ 
ई- मेल: dydemumbai@yahoo.com | २३६३००८६ 


(ब) विभागीय शुल्क नियामक समिती 
अ क्र. विभागीय उपसंचालक ।पत्ता व ई-मेल दूरध्वनी क्रमांक 
हि मुंबई जवाहर बालभवन, नेताजी सुभाष मार्ग, | (०२२) २३६३००८१/ 


चर्नी रोड (पश्चिम), मुंबई- ४००००४ २३६३००९०/ 
ई- मेल: dydemumbai@yahoo.com | २३६३००८६ 


२ | yt १७, ST. आंबेडकर मार्ग, लाल (०२०) २६१२२२१७/ 
देवळाजवळ , पुणे- ४११००१ २६१२५६९६ 
ई- मेल: dydpune@gmail.com 


३ (| नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालय आवार, जेत (0243) २४५४९१० 
रोड, नाशिक रोड, नाशिक- ४२२१०१ 
टु. मेल: dydnashik@gmail.com 


8 | नागपूर बालभारती, धंतोली गार्डन जवळ, धंतोत (०७१२) २४२१३९८ 
» नागपूर- ४४००१२ 
द मेल: dydnagpur@rediffmail.com 


4 | औरंगाबाद मुलिचे आयआयटी जवळ, भडकल गेट, (०२४०) २३३६३१८/ 
मीपा परिसर, औरंगाबाद - ४३१००१ । २३३४३७९ 
ई- मेल: 


rmsadydeaurngabad@gmail.com 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायाप्र -२०२१/प्र.क्र.९२/२१/एसएम ६ 


०६. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०७०८१८३५४०३५२१ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi 


(इ. मु. काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

(यांना विनंती करण्यात येते की, कृपया उक्त तपशिलास व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.) 
५. विभागीय शिक्षण उपसंचालक तथा सदस्य सचिव विभागीय शुल्क नियामक समिती. 

६. सर्व शिक्षण अधिकारी, सर्व जिल्हे. 


Cc Av AD LO 


१. मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा. राज्यमंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक. 
४. सर्व सहसचिव/ उपसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग. 

५. निवडनस्ती एसएम ६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


